सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक- 
एक्स१, मुख्य लेखाशीर्ष “२२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
em” या लेखाशीर्षात्गत निधी वितरीत 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२९/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: २४ मे, २०१९. 


संदर्भ- १) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. १ एप्रिल, २०१९. 
२) शासन परिपत्रक,महिळा व बाल विकास विभाग क्र. बीजीटी- २०१९/प्र.क्र. १४/का-४, 
दि. १० एप्रिल, २०१८. 
प्रस्तावना: 


सन २०१९-२० चा अंतरिम अर्थसंकल्प दिनांक २७ फेब्रुवारी,२०१९ रोजी विधानमंडळास सादर 
करण्यात आला. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करुन विनियोजन विधेयक 
मंजूर होईपर्यंतच्या काळावधीसाठीचा (एप्रिल,२०१९ ते जुले,२०१९ या चार महिन्यांचा) खर्च भागविण्यासाठी 
विधानमंडळाने “महाराष्ट्र विनियोजन(लेखानुदान) विधेयक,२०१९” मंजूर केले आहे. त्यानुसार माहे एप्रिल, 
२०१९ ते माहे जुले, २०१९ या चार महिन्यांकरिता खर्च भागविण्यासाठी वित्त विभागाने परवानगी दिलेली आहे. 
त्यानुषंगाने शासन परिपत्रक, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.१४/का-४, दिनांक १० 
एप्रिल, २०१९ सोबतच्या परिशिष्टानुसार सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, २०१९ ते माहे जुले, 
२०१९ या चार महिन्यांकरिता खर्च भागविण्यासाठी लेखानुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानुसार महिला 
व बाल विकास विभागातंर्गत मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 
लेखानुदानानार अनुज्ञेय होणारा निधी वितरित करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक-एक्स-१ मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण या लेखाशीर्षातर्गत माहे एप्रिल, २०१९ ते माहे जुले,२०१९ पर्यंतंच्या चार महिन्याचा खर्च 
भागविण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानानुसार व वित्त विभागाच्या दिनांक १.४.२०१९ च्या 
परिपत्रकातील तरतुदीनुसार संबधित लेखाज्ीर्षाखाली सदर शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामधील स्तंभ 
क्र-६ मध्ये नमूद केल्यानुसार निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


2. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे हे 
राहतील त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, महिला व बाल विकास 
आयुक्‍तालय,पुणे यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथील दिनांक १.४.२०१९ च्या परिपत्रकामध्ये 
नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची, केंद्र शासनाच्या Arrest सूचनांचे तसेच यासंदर्भात नियोजन 
विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन 
यांचे काटेकोर पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२९/का-७अ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक १.४.२०१९ च्या 
परिपत्रकामधील तरतुदीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक- २०१९०५२४१२५२०६६३३० असा आहे. सदरचा 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 


La | S | n g DN: CN = Lalsing Ramchandra Gujar, C = IN, 


व्यान O= Government Of 
Ramchandra Gujar 000१0० 
Date: 2019 06.08 16:01 05 +0590 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
३) महालेखापाल १/२, ( लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
४) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणे मार्फत) 
५) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणे मार्फत) 
६) सर्व विभागीय उप आयुकत, महिला व बाल विकास ( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणे मार्फत) 
७) सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी ( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणे मार्फत) 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर 
९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणे मार्फत) 
qo) सर्व तालुका कोषागार अधिकारी( आयुक्‍तालय, महिला व बाळ विकास,पुणे मार्फत) 
११) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणे मार्फत) 
92) कार्यासन(व्यय-६/अर्थसंकल्प-७ वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१३) कक्ष अधिकारी(का.४), महिला व बाळ विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१४) निवड नस्ती-का-७ अ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२९/का-७अ 


शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग,क्र.मबाआ-२०१९/प्र.क्र. २९/का-७अ, दिनांक २४ मे,२०१९ सोबतचे 


विवरणपत्र 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता वित्त विभागाच्या दिनांक १ एप्रिल,२०१९ च्या 


शासन परिपत्रकानुसार वितरित करावयाच्या निधीचा तपशील 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नाव लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पिय माहे या शासन 
अंदाज एप्रिळ२०१९ ते | परिपत्रकानुसार 
२०१९-२० जुले,२०१९ । वितरित 
साठी करावयाचा निधी 
वितरणासाठी 
उपलब्ध 
अनुदान 
| १_| २ ३ | ४__| षु & 
2234 सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
| महिला व बाल कल्याण २२३५ २०७२ 
०१-वेतन ३२२५०० १०७५०० १०७५०० 
०३ अतिकालिन भत्ता ६५३ २१७ २१७ 
०६ दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० १०६६ १०६६ 
११ Cancel प्रवास खर्च ४५०६ १५०२ १५०२ 
१३ कार्यालयीन खर्च ९५०२ ३१६७ ३१६७ 
१४ भाडेपट्टी व कर ३५५३ ११८४ ११८४ 
१७ संगणक खर्च ३९८ १३२ १३२ 
२१ पुरवठा व सामग्री | goo 33 ३३ 
२६ जाहिरात व प्रसिद्धी ४०० १३३ १३३ 
२८ व्यावसायिक सेवा ५० १६ १६ 
५० इतर खर्च २० & & 
५१ मोटार वाहने ३५ a ae q a ee q 
एकुण ३४४९१७ ११४९६७ ११४९६७ 
२ (०१)(०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व | २२३५ २३२१ 
पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदान(स्थानिक क्षेत्र) 
३६ सहायक अनुदाने(वेतन) ८५९६८ २८६५६ २८६५६ 
३ (०१)(०४) महिला व बाल कल्याण | 2234 २५९१ 
संचलनालय 
१७ संगणक खर्च ४५०० १५०० १५०० 
४ (२३)(०१)संरक्षण अधिकारी(अनिवार्य) । 2234 ॥८५७ 
०१-वेतन १५४३६३ ५१४०० ५१४०० 
०६ दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ ४०० ४०० 
११ Cancel प्रवास खर्च ३३०० ११०० ११०० 
१३ कार्यालयीन खर्च १००००० ३३३०० ३३३०० 
१४ भाडेपट्टी व कर ४१७८ १३०० १३०० 
१७ संगणक खर्च ७५५७ २५०० २५०० 
२०-इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० ११०० ११०० 
एकुण २७४२७० ९११०० ९११०० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२९/का-७अ 


षु (००)(०१) महात्मा गांधी प्रशिक्षण | 2234A32 
संस्था,पुणे या संस्थेचा विस्तार व 
विकास 
१७ संगणक खर्च ३०० | goo | goo 
२०-इतर प्रशासकीय खर्च ४९४०० १६४०० १६४०० 
२१ पुरवठा व सामग्री ३०० | goo | goo 
नि (09(09) ठेव संलग्न विमा | २२३५२२५२ 
योजना(अनिवार्य) 
५०-इतर खर्च २४० ८० ८० 
9 (09)(04) इमारतींची दुरस्ती २२३५ २२४१ 
२७ लहान बांधकामे २१०० ७०० ७०० 
La | sin Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
g SoNahafachis O=Covenmentah 


Maharashtra, OU = Women And Child 


R a mM C h a n d r a G UJ a [| Development Department 


Date: 2019.06.06 16:01:24 +05'30' 


(ला.रा.गुजर) 


सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


